प्रशासकीय मान्यता- 

अकोला येथे नवीन कौटुंबिक न्यायालय 
इमारत (तळमजला + ५ मजले) 
बांधण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२२/प्र.क्र.९३/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहा :- मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (डब्ल्य६०५४/१९८१(४०)/९८९/४९४७, दिनांक ३० एप्रिल, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, अकोला येथे नवीन कौटुंबिक न्यायालय इमारत 
(तळमजला -- ५ मजले) बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास 
सादर करण्यात आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अकोला येथे नवीन कोटुंबिक न्यायालय इमारतीचे (तळमजळा + ५ मजले) बांधकाम 
करण्याकरिता रु.२९,२९,००,०००/- (रुपये एकोणतीळ कोटी एकोणतीस लक्ष wad) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र 
अपंगांकरीता सरकता जिना (Ramp) 
8 Terrace Floor Water Proofing 


पाणी पुरवठा मल:निस्सारण ( बांधकाम खर्चाच्या ७४,५७,५७६/- 
4%) 

विद्युतीकरण 

अंतर्गत विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या 4%) ७४,५७,५७६/- 


बाह्य विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) ८९,४९,०९१/- 
अलिशामक 


२ ० 9 षु ३ 1: षु 0 > २ 0 (9/- 


२) अंतर्गत रस्ते 
३) वाहतूक व्यवस्था २०,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.९३/का-१३ 


|(४जमीनसपाटीकरण J २,००,०००/-] 


) 


वैकल्पिक बाबी 


प्रकल्प खर्च (ओ)--(ब)--(क) 


@ een 
| (9) रेनवाटर हार्वेस्टींगकरीता भूअंतर्गत वॉटर CH २५,००,०००/- 


(ड) | इतर तरतूदी 
आकरिमिक खर्च (बांधकाम खर्चाच्या ४%) 
वस्तू व सेवा कर (प्रकल्प खर्चाच्या १२%) ४,१८,२५,४३५/- 


भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या 4%) १,१६,१८,१७६/- 
कामगार विमा (प्रकल्प खर्चाच्या ०.५%) 


एकूण प्रकल्प खर्च रुपये (ओ--(ब)--(क)--(ड) 


यां 
पा 
पडा 
ता 


2. 


म्हणजेच एकूण रुपये २९,२९,००,०००/- 


ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना मा. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक 
न्यायालय, अकोला यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

४) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 

y काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 
घेण्यात यावी. 

६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७/ 

तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.९३/का-१३ 


७ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेण्यात यावी. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही. 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नये. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास, 
याबाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पद्धतीने सदर कामांना मंजूरी 
घकण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे (४०५९ 
०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे(कार्यक्रम),५३-मोठी 
बांधकामे (४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद 
केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


8. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ११४/२०२२/इमा-२, 
दिनांक २४ जून, २०२२ नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : २६२/१४४३, दिनांक १३ जुले, 
२०२२ आणि मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/का-१३, विनियम,भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११७१८०४२५७६१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 


DEPARTMENT, postalCod 


1e=400032, st=Maharashtra, 
N | | N V J | WA N E 2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd0614337b724d471400F 
T bcfb074e051, 
pseu :=00D295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 


38 
1478CBA8413AFBO6CO3, cn=NITIN V JIWANE 


(नितिन fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१)मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२)मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892ESD 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.९३/का-१३ 


3 
8 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
मा.प्रमुख न्यायाधिश, कौटुंबिक न्यायालय, अकोला. 
मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
९) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 
१० कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा मजला, 
नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१७) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


